सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंर्तगत 
(5005) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (२४२५२५२४) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०१८/ प्र.क्र.९३/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/ 
२-स, दिनांक १७/०५/२००६ 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/ 
२-स, दिनांक ०५/०९/२०१४ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, दिनांक १०/०५/२०१६ 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 
४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०१८/प्र.क्र.९३/२-स, 
दिनांक ०४/०६/२०१८ 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५/०१/२०१९ 


६. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे पत्र क्र.सआ-६/अंवनि/011181 ॥/१८-१९/२०१९, दिनांक २५/०१/२०१९ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा क्र.२ शासन निर्णय दिनांक ०५/०९/२०१४ नुसार शासनामार्फत जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना १.७५% व १.२५% दराने देण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याच्या धोरणात 
अंशत: बदल करून राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 9.4% वाढीव १% असा 
एकूण २.५% दराने व्याज परतावा प्रत्येक वर्षी मंजूर करण्यात येतो. हे अर्थसहाय्य सन २०१४-१५ 
या आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणाऱ्या पीक कर्ज वाटपावर अदा करण्यात येते. 

राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून सन २०१८-१९ या वर्षीही जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले पीक कर्ज ६% व्याज दराने उपलब्ध होण्यासाठी राज्य 
शासनाकडून 2.4% व्याज परताव्याची रक्‍कम मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. शासन निर्णय :- 


राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (9008) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ वर्षात अर्थसंकल्पीत रू.२०००.०० लाख 
तरतूदीपैकी रू.१४००.०० लाख एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास वाचा मधील ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता रू.२००.०० लाख (रू.२.०० कोटी) निधीस 
वितरण करून खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं २०१८/ प्र.क्र.९३/२-स 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५/०१/२०१९ अन्वये 
अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ८०% वितरीत करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे आहेत. तसेच वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील 
परिच्छेद ७ ते ९ पैकी परिच्छेद ७ (१) (अ) वगळता इतर सर्व परिच्छेद या योजनेस लागू नाहीत. तसेच या 
परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


४. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत 
शासनास सादर करावी. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रश्ञा-५, दि.१०/०५/२०१६ 
मधील परिच्छेद "ब" मधील २ नुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ च्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक १, ते ७ या योजनेस लागू 
नाहीत. अ.क्र. ८ येथील तपासणी सूचीतील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


६. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त वाचा क्र. 3 येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 
मधील परिच्छेद "अ" नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


८५ विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार - वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५/०१/२०१९ अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ८०% 
वितरीत करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी 
सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

(2 मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी रूपये 
२०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. 

(3) यास्तव मागील ३ महिन्यापूर्वी ७०% निधी (रूपये १४००.०० लाख) वाटप करण्यात आलेले 
आहे. तसेच सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्रदेखीलळ मागविण्यात आले आहे.ज्या 
लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापासूनचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके पारीत होत नाहीत. 

(& स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

(५) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी नाहीत. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था ह्या 
लाभार्थी आहेत. 

(६) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

(७ खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

(८7 साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS ट्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं २०१८/ प्र.क्र.९३/२-स 


८. सदर तरतूद संबंधित बँकांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
ळेखाधिकारी, अधीन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा 
खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 
९. सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (००) (१०७, सहकारी 
पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकांचे सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य (२४२५२५२४) ३३ अर्थसहाय्य (दत्तमत) ", या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात 
यावी. 
१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. 
२५/०१/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
११. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥ीचा859॥0[॥8.90०५/. या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२११४५५२२७९०२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramesh 90301९१000 0000000010 
Shingte sere ecm 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र्‌ - १, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र - २, नागपूर. 

४. निमंत्रक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 

५. प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई. 

६. कार्यकारी संचालक, सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका. 
७. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

८. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

९. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


